श्री.हनुमंत कोंडीबा पासलकर, दप्तर कारकून 
यांच्याकरिता दप्तर कारकून या संवर्गात एक 
अधिसंख्य पद निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.२९२/ आस्था (अतांत्रिक) 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-७/२८६१ दि.१७.५.२०२१ 

२) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-२/५७९३/सन २०२२, 
दि.१८.८.२०२२ 

3) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-७/८९१/सन २०२४, 
दि.१६.२.२०२४ 

४) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २०(४ 

५) वैद्यकीय मंडळ, ससून जनरल हॉस्पिटल,पुणे यांचे दि.१५.७.२०२२ रोजीचे प्रमाणपत्र 

६) वित्त विभाग पत्र क्र.पदनि-२०२३/प्र.क्र.-६३/आपुक, दि.०३.०१.२०२४ 


प्रस्तावना : 


श्री.हनुमंत कोंडीबा पासलकर, दफ्तर कारकून हे पाटस उपविभाग येथे कार्यरत होते, ते दि.१.९.२००९ 
रोजी कामावरुन घरी जात असताना अपघात झाला. श्री.पासळकर वैद्यकीय कारणास्तव/उपचारास्तव 
दि.१.९.२००९ ते दि.८.९.२०१०, दि.५.९.२०१२ ते दि.१७.१.२०१३ व दि.२.४.२०१३ ते दि.१९.४.२०१३ या 
कालावधीत वैद्यकीय कारणास्तव रजेवर होते व त्यांच्या रजा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. श्री.पासलकर 
यांची प्रकृती खालावल्यामुळे ते दि.१.८.२०१३ पासून सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत (दि.३१.५.२०२३ पर्यंत) 
कामावर हजर झालेले नाहीत. श्री.पासलकर यांना ससून रुग्णालय, पुणे यांनी कायमचे अपंगत्व आल्याचे 
प्रमाणपत्र दिले आहेत. श्री.पासळकर यांना अपंगत्व आल्याने व ते कोणतेही काम करण्यास असमर्थ असल्याचे 
ससून रुग्णालय, पुणे येथील वैद्यकीय मंडळाने दि.१५.७.२०२२ अन्वये वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यानुसार 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम Qo मधील तरतुदीनुसार, सेवेत कार्यरत असताना 
दिव्यांगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यास त्याच्या दिव्यांगत्वानुरुप सुयोग्य पदावर पदस्थापना fest जाईल व मूळ 
धारण करत असलेल्या पदाचे वेतन संरक्षण दिले जाईल. सदर पद उपलब्ध नसल्यास कर्मचाऱ्यास दुसरे 
सुयोग्य पद उपलब्ध होईपर्यंत किंवा त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत जे आधी 
घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यावर पदस्थापना दिली जाईल. सदर तरतूद विचारात घेऊन, 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.३०.११.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
श्री.हनुमंत कोंडीबा पासलकर, दप्तर कारकून यांच्याकरिता अधिसंख्य पद निर्माण करण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-२० मधील तरतुदीनुसार, श्री.हनुमंत कोंडिबा 
पासलकर, दप्तर कारकून यांचेकरिता अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या आस्थापनेवर 
दि.०१.०८.२०१३ पासून दि.३१.०५.२०२३ या त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतन देण्यासाठी दप्तर 
कारकून संवर्गाचे एक अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.२९२/ आस्था (अतांत्रिक) 


२. सदर पदाचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च हा “मागणी क्र.आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष २७०१- मोठे व मध्यम 
प्रकल्प, ८०-सर्वसाधारण, ००१-प्रशासन व संचालन (०४) परिरक्षण आस्थापना, (०४)(०७) अधीक्षक अभियंता, 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे (अनिवार्य) (२७०१ ९९३१)” या Salsas} “०१-वेतन” या उद्दिष्टाखाळील 
मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासनपत्र क्र.पदनि २०२३/प्र.क्र.६३/आपुक, दि.०३.१.२०२४ ला 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२९१६५११७४३२७ असा आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या नावांने व आदेशानुसार, 


Digitally signed by MANGESH RAMDAS BAGDE 
M A N F H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=10a4eba53d6cf4eecf749d5d7 1a069a321cba021994969cc 
e3b86ba1 Sbfeb4a3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=2E7C3977D5A2A 1 A7E29FF2889A7 2947 DE46CD8FF 
C991 D80ABDDD9FF5803E9298, cn=MANGESH RAMDAS BAGDE 


(मंगेश बागडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (आपुक कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
जलसंपदा विभाग (अर्थ-१), मंत्रालय, मुंबई. 
आस्था (अतांत्रिक) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


